कोविड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत 
असतांना कोविडमुळे मृत्यु होणाऱ्या 
कर्मचाऱ्यांना रु.५०.०० लक्ष सानुग्रह 
सहाय्य मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. अआशा.२०२४/प्र.क्र.१६५/का.११ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०८ ऑक्टोबर, २०२४ 
संदर्भ :- 
१. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण.२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दिनांक २९.०५.२०२०, दिनांक 
१४.१०.२०२० व दिनांक १४.०५.२०२१ 
२. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी, जि. हिंगोली यांचे पत्र क्र. 
५०५/ दिनांक १४.०२.२०२३ 
३. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी, जि. हिंगोली यांचे पत्र 
क्र.अनुआशा/प्र.क्र./मा.अ./का.११/६२/२०२४, दिनांक १६.०१.२०२४. 
४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अनुआश्रम शाळा.२३/प्र.क्र.का- 
२(बो/६४३/२०२४, दिनांक ०५.०२.२०२४ 
५. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, अमरावती यांचे पत्र क्र. अनुआश्रम शाळा.२४/प्र.क्र./का२ 
(ब)/१४७९/२०२४, दिनांक ०७.०३.२०२४ 
६. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अनुआझ्ा.२०२४/प्र.क्र.१० (28)/ का.७ (४) 
/१७६७, दिनांक ११.०३.२०२४ 
७. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अनुआझ्ा.२०२४ /प्र.क्र.१० (28)/ का.७ (४) 
/६३८२, दिनांक ०६.०९.२०२४ 


शासन निर्णय- 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक २९.०५.२०२० अन्वये कोविड-१९ 
संबंधित कर्तव्य बजावत असतांना कोविड-१९ विषाणचा संसर्ग होऊन मृत्यु होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या 
कुटुंबियांना प्रत्येकी रु.५० लक्ष सानुग्रह सहाय्य मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


२. कै. सुरेश नामदेवराव घुगे, हे आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वंयसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात 
येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळा, ढोलक्याची वाडी, ता. कळमनुरी, जि. हिंगोली या ठिकाणी पदवीधर 
माध्यमिक शिक्षक पदावर नियुक्त होते. 


३. कोरोना विषाणुच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभुमीवर आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या 
कुटुंबाना सहाय्य करण्यासाठी खावटी योजना राबविण्यात आली होती. सदर योजना परिणामकारपणे 
राबविण्यासाठी अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती दिनांक १५.०९.२०२० रोजी विभागीय 
समितीची स्थापन केली. कै. घुगे यांची प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 
कळमनुरी यांचे दिनांक 02.99.2020 रोजीच्या आदेशान्वये ग्राम समन्वयक म्हणुन नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती. 


४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती कार्यालयाने त्यांच्या दिनांक ०५.२.२०२४ रोजीच्या 
पत्रामध्ये कळमनुरी प्रकल्पांतर्गत अनुदानित आश्रमशाळा, ढोलक्याची वाडी, ता. कळमनुरी, जि. 


शासन निर्णय क्रमांकः अआश्ा.२०२४/प्र.क्र.१६५/का.११ 


हिंगोली येथील Qa नामदेव घुगे, यांचा दिनांक ०३.०५.२०२१ कोविड-१९ प्रादुर्भावाची लागण होऊन 
मृत्यु झाला असल्याचे नमूद केले आहे. 
५. कै.सुरेश नामदेव घुगे, माध्यमिक शिक्षक यांच्या मृत्युबाबत ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कार्यालय, 
जिरेवाडी, ता.जि.बीड यांनी दिनांक ११.०५.२०२१ रोजी मृत्यु दाखला निर्गमित केला आहे. 
६. के.सुरेश नामदेव घुगे, माध्यमिक शिक्षक यांच्या कुटुबियांना वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक 
२९.०५.२०२० नुसार रुपये ५०.०० लक्ष (रुपये पन्नास लक्ष मात्र) इतक्या रकमेच्या सानुग्रह सहाय्य मंजूर 
करण्यासंदर्भात संदर्भाधीन क्र. ६ येथील दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, नाशिक यांनी शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 
७. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी दिनांक ११.०३.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये कै. सुरेठा 
नामदेव घुगे, माध्यमिक शिक्षक हे कोविड-१९ च्या महामारी काळात खावटी योजनेअंतर्गत आदिवासी 
कुटुंब सर्वेक्षण कामी प्रकल्प अधिकारी, कळमनुरी यांच्या अंतर्गत येत असलेल्या पिंपळदरी या गावात 
कर्तव्यावर असतांना त्यांना दिनांक ११.०४.२०२१ रोजी कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावाची लागण झाल्याने 
त्यांचा दिनांक ०३.०५. २०२१ रोजी मृत्यु झाला, या प्रमाणे नमूद केले आहे. 
८. कै. सुरेश नामदेव घुगे, माध्यमिक शिक्षक, अनुदानित आश्रमशाळा, ढोलक्याची वाडी, ता. कळमनुरी, 
जि. हिंगोली यांच्या प्रकरणी सानुग्रह सहाय्य लागू करण्याबाबत वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक 
२९.०५.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील पूर्तता होत असल्याने कै. घुगे यांच्या कुटुंबियांना/पात्र 
वारसांना रुपये ५०.०० लक्ष (रुपये पन्नास लक्ष मात्र) इतके सानुग्रह सहाय्य प्रदान करण्यास याव्दारे मंजूरी 
देण्यात येत आहे. सदरहू शासन निर्णयातील तरतूदी व नियम विचारात घेऊन, कै. घुगे यांच्या 
कुटुंबियांना/पात्र वारसांना सानुग्रह सहाय्य अदा करण्याची जबाबदारी अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
अमरावती व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी, जि. हिंगोली यांची 
राहील. 
९. सदरहू बाबीसाठी होणार खर्च आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत “मागणी क्र.टी-५, स्वयंसेवी संस्थांना 
आश्रमशाळा व मुलोगोदयोत्तर आश्रमशाळा चालविण्यासाठी सहायक अनुदान (२२२५ एफ १२९), ३१- 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या योजनेखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात आयुक्‍तालयास वितरीत 
निधीतून भागविण्यात यावा. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००८१३१८१८३५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAVIN : — 
GORAKSHANATH SATHE 2 oon 
(प्रविण गो. साठे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति- 
१. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
२. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती. 
३. कक्ष अधिकारी (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
४. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, कळमनुरी, जि. हिंगोली. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली /उप कोषागार अधिकारी, कळमनुरी. 
६. निवडनस्ती (का.११). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


